RNINo . MAHBIL / 2012 / 47985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११ , अंक - ५ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च १७ - २३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ ते चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ३ 


> 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जाहीर प्रसिद्धीकरण 


- 


> 


क्रमांक नवि -५ / आरआर -१४५ / २०२२ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची 
पद्धती ) , नियम २०१० चे नियम ६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , मिलिंद शंभरकर , जिल्हाधिकारी , सोलापूर या प्रकटनाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , सोलापूर जिल्ह्यातील माढा , महाळुग - श्रीपूर , वैराग व नातेपुते नगरपंचायतीमध्ये दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी 
घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये परिशिष्टात नोंद केलेले नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


> 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपंचायतीचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१ 


माढा 


देशमुख गितांजली राजेंद्र 
साठे शहाजी मोहनराव 
भगत विजय रामचंद्र 
गुत्तेदार सतीश सिद्धय्या 


२ 


महाळुग - श्रीपूर 
वैराग 


३ 


शेख सलीमा अय्युब 


४ 


नातेपुते 


दोशी अविनाश अशोक 


मिलिंद शंभरकर , 


भा.प्र.से. , 


, 


जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


सोलापूर , ८ मार्च २०२२ . 


BY COLLECTOR 


Notification 


क्रमांक नवि -५ / आरआर -१४५ / २०२२.- Inexercise of the powers vested under Rule 6 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagarpanchayats ( Qualifications and procedure for appointment of Nominated Councillors ) Rules , 
2010 


एच -४३३ , भाग एक - अ ( पु.वि.पु . ) - ५ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १७ 


- 


२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ ते चैत्र २ , 


शके १ ९ ४४ 


I , Milind Shambharkar , Collector , Solapur , hereby publish the name of person who have been declared 
elected as Nominated Members of the Madha , Mahalung - Shreepur , Vairag and Natepute Nagarpanchayat 
of Solapur District from the Nagarpanchayat shown against their names in the Special Meeting held on 
23rd February2022 . 

Schedule 
Sr. No. Name of Nagarpanchayat 

Name of Nominated Councillors 


1 


2 


3 


1 


Madha 


Deshmukh Gitanjali Rajendra 
Sathe Shahaji Mohanrao 


2 


Mahalung - Shreepur 


Bhagat Vijay Ramchandra 


3 


Vairag 


Guttedar Satish Siddhaya 


Shaikh Salima Ayyub 


4 


Natepute 


Doshi Avinash Ashok 


MILIND SHAMBHARKAR , 

I.A.S. , 
Collector , Solapur . 


Solapur , 8th March 2022 . 


आदेश 


3 


क्रमांक कार्या -११ / नपा / आरआर / ७७ - क / २०२२ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
५१ - अ , पोट - कलम ( ४ ) मधील तरतुदीन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , राहुल रेखावर , जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर या प्रकटनाद्वारे असे 
प्रसिद्ध करतो की , कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी नगरपरिषदेच्या यापुढे नमूद केलेल्या दिनांकास घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये संबंधित 
नगरसेवक हे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याचे जाहीर करणेत आले आहे . 


) 


. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नवनिर्वाचित उपाध्यक्षांचे नाव 


विशेष सभा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


हुपरी नगरपरिषद 


सौ . साळोखे लक्ष्मी राजेंद्र 


९ - २-२०२२ 


राहुल रेखावार , 


जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ९ मार्च २०२२ . 


ORDER 


क्रमांक कार्या -११ / नपा / आरआर / ७७ - क / २०२२.- In exercise of the powers conferred on me vide the provisions 
contained in Section 51 - A , sub - section ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and 
Industrial Townships Act , 1965 . 


I , Rahul Rekhawar , the Collector of Kolhapur hereby publish the name of the person who has been 
elected as the Vice - President of Hupari Municipal Council held on date mentioned therein . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते 

बुधवार , 


मार्च १७ 


- 


२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ ते चैत्र २ , 


शके १ ९ ४४ 


३ 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the 
Municipal Council 


Name of the 
Vice - President 


Date of 
Special Meeting 


1 


2 


3 


4 


1 


Hupari Municipal Council 


Salokhe Laxmi Rajendra 


9-2-2022 


RAHUL REKHAWAR , 

Collector , Kolhapur . 


Kolhapur , 9th March 2022 . 


महापालिका सचिव यांजकडून 


सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१२ चे नियम क्रमांक ६ अन्वये 

क्रमांक मनपा / नसवि / २ / २७० / २०२२ .-- महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१२ चे नियम 
क्रमांक ६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा . महासभा ठराव क्रमांक १२२ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये करणेत आलेल्या 
नियुक्त्यांनुसार , मी , सी . एम . आडके , महापालिका सचिव , सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका या प्रकटनाद्वारे जाहीर 
करतो की , सांगली जिल्ह्यातील सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या 
महासभेमध्ये नामनिर्देशित उमेदवाराची खालीलप्रमाणे नियुक्ती करणेत आली आहे . 


, 


- 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


पत्ता 


पक्ष 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


मा . पाटील मयुरेश बाबासाहेब 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी 


प्लॉट नं . ११ / ब , संजोग कॉलनी , सम्राट व्यायाम 
मंडळशेजारी , सांगली . 


सी . एम . आडके , 

महापालिका सचिव , 
सांगली - मिरज अणि कुपवाड शहर 

महानगरपालिका . 


सांगली , ७ मार्च २०२२ . . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


